दहडतवाद विरोधी पथक पोलीस ठाणे, 
गु.नो.क्र.९/२०१२ मधून उद्भवणा-या सर्व 


न्यायालयीन प्रकरणांमध्ये far सरकारी 


अभियोक्ता म्हणून नियुक्‍त करण्यात आलेल्या 


अँड. श्री. राजा ठाकरे यांना व्यावसायिक फी 


मंजूर करण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः एसपीपी २०१३/प्र.क्र. ३/पोल-१० 


जागतिक व्यापार केंद्र, सेंटर-१, ३० वा मजला, 


कफ परेड, मुंबई-४०० ००५, 


तारीख: ५ मार्च, २०१३. 


संदर्भ - 


शासन अधिसूचना, विधी व न्याय विभाग क्र. एसपीपी-२०१३/ए.एस.०९/डी-चौदा, दिनांक 
१.२.२०१३. 


शासन निर्णय-- 


दहशतवाद विरोधी पथक पोलीस ठाणे, गु.नों.क्र.९/२०१२ ( पुणे जंगली महाराज रोड 


बॉम्बस्फोट, डेक्कन पोलीस ठाणे गु.नों.क्र.१६८/२०१२) या गुन्ह्यामधून उद्भवणा-या सर्व न्यायालयीन 


प्रकरणांमध्ये शासनाच्या वतीने कामकाज पहाण्यासाठी अँड. श्री. राजा ठाकरे यांची विधी व न्याय 


विभागाच्या वरील संदर्भाधीन दिनांक १.२.२०१३ च्या अधिसूचनेन्वये विशोष सरकारी अभियोक्ता म्हणून 


नियुक्‍ती करण्यात आली आहे. सबब, प्रस्तुत प्रकरणी अँड. श्री. राजा ठाकरे यांना प्रतिदिन 


खालीलप्रमाणे फी अदा करण्यास या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः एसपीपी-२०१२/प्र.क्र.३/पोल-१० 


ओ) प्रतिदिन परिणामकारक सुनावणी फी-रु . २०,०००/- 


ब) विचार विनिमय फी (प्रतितास) -रु. ५,०००/- 


(कमाल मर्यादा प्रतिदिन रु. २०,०००/- 


२. परिणामकारक सुनावणीचे दिवस संबंधीत प्रकरणाच्या पर्यवेक्षीय पोलीस उपायुक्त दर्जाहून 


कमी नाही, अश्ञा अधिका-याकडून प्रमाणित करुन घेण्यात यावेत व कोणत्याही प्रकारचे अतिरिक्‍त 


प्रदान होणार नाही, याची दक्षता घ्यावी. तसेच, प्रस्तुत प्रकरणी अँड. श्री. राजा ठाकरे यांना 


अपरिणामकारक सुनावणी फी किंवा अन्य कोणत्याही प्रकारची फी अनुज्ञेय असणार नाही. 


३. यासाठी येणारा खर्च या विभागाच्या मागणी क्र. बी-१, २०५५ पोलीस - (००) १०१, गुन्हा 


अन्वेषण व दक्षता (००) (०५) दहशतवाद विरोधी पथक - (२०५५ ०५७१) - २८ व्यावसायिक सेवा या 


लेखाशीर्षाखाळील त्या त्या आर्थिक वर्षाच्या मंजूर अनुदानातून मासिक निधी विवरणपत्रानुसार 


भागविण्यात यावा. 


४. हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.सीआर- ८९/१३/व्यय-७, दिनांक 


94.02.2093 अन्वये मिळालेल्या सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१३०३०५१६२९३६०७२९ असा आहे. हा आदेश 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Vijaykumar 


Vij ayku mar प Dapake 


: CN = Vijaykumar Vishnu 
1 Dapake, C = IN, S = Maharashtra, 
MAHARASHTRA, OU = Home 
Date: 2013.03.28 13:37:28 +05'30' 


(वि.वि.दपके) 


कार्यासन अधिकारी,गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः एसपीपी-२०१२/प्र.क्र.३/पोल-१० 


प्रत, 


. अपर पोलीस महासंचालक, दहशतवाद विरोधी पथक, नागपाडा, मुंबई. 


. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र १ , मुंबई . 


. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. 


. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 


. अँड. श्री. राजा ठाकरे, भासवान, ए-११-४३, राजावाडी, घाटकोपर, मुंबई-४०० ०७७. 


विधी व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


. वित्त विभाग (व्यय- ७), मंत्रालय, मुंबई. 
. निवड नस्ती (पोल-१०). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


